मोटार वाहन विभागातील 49 परिवहन 
कार्यालयांतील  ई-चलान प्रणालीच्या 
कार्यालयीन कामकाजासाठी आणि 
संगणकीकरणासाठी १५० संगणक संच व ८० 
डुप्लेक्स लेझर प्रिंटर Gem पोर्टलवरुन खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी २०२१ 


वाचा :- 
उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दि.०१.१२.२०१६ 
उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका /हार्डवेअर खरेदी/का- 
११/२०२०/जा.क्र.९६५८, दि.११.११.२०२०, आणि पत्र क्र.पआका //हार्डवेअर खरेदी/का- 
११/२०२१/जा.क्र.१८३३,दि.८.२.२०२१ 
४) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.२०.०५.२०१५ 
५) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची दि.२५.२.२०२१ रोजी झालेली बैठक. 
प्रस्तावना :- 

मोटार वाहन विभागातील ५१ परिवहन कार्यालयांतील ई-चलान प्रणालीच्या कार्यालयीन 
कामकाजासाठी आणि संगणकीकरणासाठी Intel i3 Processor युक्‍त बनावटीचे १५० संगणक संच व ८० 
SORT लेझर प्रिंटर Gem पोर्टलवरुन खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


q 


— 


2 


— 


3 


— 


SS «> 


शासन निर्णय:- 


मोटार वाहन विभागातील ५१ परिवहन कार्यालयांतील ई-चलान प्रणालीच्या कार्यालयीन 
कामकाजासाठी आणि संगणकीकरणासाठी Intel i3 Processor युक्‍त बनावटीचे १५० संगणक संच व ८० 
डुप्लेक्स लेझर प्रिंटर Ge पोर्टलवरुन खरेदी करण्यास व १५० संगणक संचासाठी रु. ६७,५०,०००/- 
(१५० X ४५०००) इतका तर ८० डुप्लेक्स लेझर प्रिंटरसाठी रु.१२,००,०००/- (८० X १५,०००) इतका 
अशा एकुण अंदाजित रु.७९,५०,०००/- ( अक्षरी रुपये एकोणऐंशी लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६२/परि-४, दि. २५ फेब्रुवारी २०२१ 


२. सदरची खरेदी खरेदी करताना उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ व 
दि.२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच 
शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार व Gem पोर्टलवरील अटी व 
शर्ती नुसार खरेदी प्रक्रियेची कार्यपद्धती अवलंबवावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च हा “मागणी क्र. बी-३, लेखाशीर्ष २०४१, वाहनांवरील कर (०१) (०४) 
कार्यालयीन अभिलेखांचे संगणकीकरण (मोटार वाहन आणि मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण ) (२०४१ 
०२९७), १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध 
असलेल्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, मधीळ भाग- पहिला, उप विभाग- 
दोन मधील अनुक्रमांक२७-अ, नियम ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ८३/२०२१/व्यय-८, दि.११.२.२०२१ रोजी दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व दि.२५.२.२०२१ रोजी झालेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/8$9॥[॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२५१५०७१००३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAY 
HANMANT KADAM = 
(4.8.44) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्‍त (संगणक/लेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवड नस्ती (परिवहन-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


